अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०१९-२० 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम 
१८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५ १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: २० मार्च, २०२० 


वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३,दि. १ एप्रिळ, २०१९ 

२) शासन निर्णय,पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३, दि.१६ एप्रिल, २०१९ 

३) शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ८ जुले, २०१९ 

४) शासन निर्णय,पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३, दि. २० ऑगस्ट, २०१९ 
५) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३, दि. ७ ऑक्टोबर, २०१९ 
६) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३, दि.१९ ऑक्टोबर, २०१९ 
७) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. २२ जानेवारी, २०२० 
८) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३, दि.१७ फेब्रुवारी, २०२० 
९) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. १३ मार्च, २०२० 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वेतन 
खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय 
वर्ष २०१९-२० करिता ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) साठी एकूण रुपये १७७,४५,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 


(अक्षरी रुपये एकशे सत्त्याहत्तर कोटी पंचेचाळीस लाख फक्त ) इतके अनुदान वाचा मधील 
अनुक्रमांक २, ४, ५, व ८ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधित सर्व जिल्हा परिषदांना वितरीत 
करण्यात आले आहेत. 


2. आता वित्त विभागाने सुधारित अंदाज निश्चित केले असून दिनांक १३ मार्च, २०२० 
च्या परिपत्रकान्वये सन २०१९-२० करीता सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेतील वेतन निधी 
अर्थसंकल्पीय प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. जिल्हा परिषदांनी उपरोक्त 
लेखाशिर्षांतर्गत केलेला प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेऊन जिल्हा परिषदांना वेतन निधी वितरित 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वेतन 
खर्च भागविण्यासाठी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
१९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदाने, (०१(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य (२२१५ १८८१” या 
लळेखाशिर्षाखाली ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाळी रुपये २३,२३,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये तेवीस कोटी तेवीस लाख wad ) इतके अनुदान या शासन निर्णयासोबतच्या 
“विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार संबंधित मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


२. या झासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान ARAM वेळोवेळी 
विहित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. वितरीत केलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च 
होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर 
निधी ज्या प्रयोजनासाठी वितरीत केला आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता 
घेण्यात यावी. 


3. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 


दक्षता घेण्यात यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही 
याची संबंधित जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या 
बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत 
अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या Offline Ted वितरीत करण्यात येऊ नये. 


४. या झासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च 
मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) 
जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व 
तो सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


पु. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९ / प्र.क्र.९२ / अर्थ-३, 
दिनांक २२ जानेवारी, २०२० व दिनांक १३ मार्च, २०२० अन्वये दिलेल्या सहमती अन्वये सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची 
पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥8१॥१/89॥॥.0०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३२०१३४१२४२३२८ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 


G a [1 e S h ee o=Government Of 


Maharashtra, ou=Urban Development 


N + Py Department, postalCode=400032, 

| V | ५] tt | st=Maharashtra, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece 
0d20e91/7ffalef512d7e8fa2e49d93ad 


Pawar Date 20080320 16a02 530 
गणेश पवार 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 


२. विभागीय आयुक्त, सर्व 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

४. सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

५. प्रादेशिक मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी 

६. जिल्हा पाणी पुरवठा अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्वी 
७. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

११.संचाळक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

१२.अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१४.कार्यासन क्रमांक पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१५.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१६. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३, दिनांक २० मार्च, २०२० सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना 
सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 


अ 


9 


 । “८” | -८ । 9८ | ८० “- | -o 


ios 


Ganesh Nivrutti Pawar 


अनुदाने (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” 


जिल्ह्याचे नांव] सन २०१९-२० करीता या शासन या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५ १८८१ खाली वितरीत 
निर्णयान्वये वितरीत अनुदान करण्यात येत असलेली रक्‍कम 
३६, सहायक अनुदाने (वतन) 


a 
a २३२३००००० 


ed by Ganesh Ni 


शा ht bi 
tra, 2.5.4.20=80Sbdef8ce1424c02121 cece0d20e9117ffalefS12d7e8fa2e49d93adbbSad352, cn=G 


a eter (गणेश पवार) 
अवर सचिव. महाराष्ट्र शासन 


